आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२०-२१ या वर्षात केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री 
जन आरोग्य योजनेकरीता निधी वितरण 
(राज्य हिस्सा-२२१० जी ४९४) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/ प्र.क्र.०५ / कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख : १७ नोव्हेंबर, २०२०. 
वाचा :- 
शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२० /प्र.क्र.६४/ अर्थ-३, दि.१६.०४.२०२०. 
शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२० /प्र.क्र.६५/ अर्थ-३, दि.०४.०५.२०२०. 
आदिवासी विकास विभाग झासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.०५/कार्या-०६, दि.६.७.२०२०. 
सार्वजनिक आरोग्य विभागाची नस्ती क्र. प्रजयो २०२०/प्र.क्र.१८३/आरोग्य-६. 


२ ६८२2 :-२2 >2 


प्रस्तावना :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत अंमलबजावणी करण्यात येत 
असलेल्या केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेच्या PAST राज्य RAHAT माहे ऑक्टोबर, २०२० ते 
डिसेंबर, २०२० या तिमाही कालावधीतील विमा हप्ता व इतर प्रशासकीय खर्चासाठी रु.६६२.१० लाख इतका निधी 
वितरीत करण्याचा प्रस्ताव संदर्भाधीन क्र.४ अन्वये प्राप्त झाला आहे. सन २०२०-२१ करीता अर्थसंकल्पित 
तरतुदीतून यापुर्वी रु.६०५.५२ लाख इतका निधी संदर्भाधीन क्र.३ अन्वये सार्वजनिक आरोग्य विभागास वितरीत 
करण्यात आला आहे. आता उक्त प्रस्तावित निधीपैकी रु.६०४.८५ लाख निधी वितरीत करण्यास वित्त विभागाची 
मान्यता प्राप्त झाळी आहे. यास अनुसरुन सदर निधी सार्वजनिक आरोग्य विभागास वितरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०२०-२१ या वर्षात मागणी क्र.टी-५ मधील मुख्य लेखाशीर्ष २२१० 
वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य या मुख्य लेखाशीर्षाखाली केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेकरीता 
समरुप राज्य हिळऱ्याकरीता निधी वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रु.लाखात) 
योजनेचे नाव व बाब सन २०२०-२१ दि.६.७.२०२० च्या सदर शासन 
लेखाशिर्ष मधील शा.नि. वितरीत निर्णयान्वये वितरीत 
अर्थसंकल्पीय | करण्यात आलेली तरतूद | करण्यात येत असलेली 
तरतूद तरतूद 
Poo. - --- जत ३ pl पु 
प्रधानमंत्री जन ३१-सहायक २४५७.०० ६०५.५२ ६०४.८५ 
आरोग्य योजना अनुदाने 
(राज्य हिस्सा २२१० (वेतनेतर) 
जी ४९४) 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२० /प्र.क्र.०५/कार्यासन.६ 


२. उपरोक्त प्रमाणे एकूण रु.६०४.८५ लाख (अक्षरी रुपये सहा कोटी चार लाख पंच्याऐशी हजार फक्त) इतका 
निधी प्रशासकिय विभाग प्रमुख म्हणून प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांना अर्थसंकल्पिय निधी वितरण 
प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत आहे. प्रकरणी विभागप्रमुख / नियंत्रण अधिकारी यांनी सदर तरतुद खर्च करताना 
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपूस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम तसेच वित्त विभागाच्या 
संदर्भाधीन दि.१६.०४.२०२० च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


३. सदर उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून नियंत्रक अधिकारी यांनी झालेल्या खर्चाचा अहवाल, 
लेखाशिर्षनिहाय/उपलेखाशिर्षनिहाय साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टाबाबतची माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र इ. 
माहिती आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी. 


४. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्रात 
केलेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविला जाईल याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला आदिवासी क्षेत्रातील व 
उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनांवर होणाऱया खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 


५. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदीतुन फक्त आदिवासी लाभार्थ्यांनाच लाभ 
देण्याबाबत दक्षता घेण्यात यावी. 


६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.५२८/व्यय-१४ दि.२७.१०.२०२० अन्वये दिलेल्या 
मान्यतेस अनसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


9. सदर झछासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०११०४१३१४०७०७२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Kiran Kisanrao Pawar 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


KirAN KiISANLAO ०८७०००० Deparment 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=68d8b 1 9f123ba59448c0926a9129620 


> a Wa | 5b9a87463f831a2beea0be5cb381a34e8, 
cn=Kiran Kisanrao Pawar 
Date: 2020.11.17 17:33:36 +05'30' 


(किरण कि. पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव 
२. मा. राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२० /प्र.क्र.०५/कार्यासन.६ 


षट्‌. 


प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 


६. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प- १९/ व्यय १४), मंत्रालय, मुंबई. 


७. 


ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 
८. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)//(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 


९. कार्यासन क्र. २ व ८, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 
१०. निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


